प्रशासकीय कारणास्तव बदली करणेबाबत 
डॉ. बी.डी. राजपूत, 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २१०/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९. 
पशुसंवर्धन विभागातील उपआयुक्त पशुसंवर्धन, गट-अ या संवर्गातील डॉ. बी.डी. राजपूत, 

उपआयुक्त, पशुसंवर्धन, औरंगाबाद यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४ व ४(५) मधील 
तरतूद, नागरी सेवा मंडळाची शिफारस व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ३ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
हिंद ; 2. 3. 
_ . | डा.बी.डी. राजपूत, उप आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जि.चंद्रपूर 
उपआयुक्त, पशुसंवर्धन, जि. औरंगाबाद | (प्रशासकीय कारणास्तव) 


२.  डॉ.बी.डी. राजपूत, उपआयुक्त, पशुसंवर्धन यांनी वरील प्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास d.shedmekhe@nic.in या 
ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०१९०९१३१६५६२४८५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.13 17:07:09 +05'30' 
(fe. 721s) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 9) आयुक्‍त VARS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सह आयुक्‍त, औरंगाबाद/नागपूर 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/'चंद्रपूर 
५) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
६) निवड नस्ती. 


